“ताजबाग जिल्हा नागपूर विकास आराखडा” 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता 
निधी वितरणाबाबत शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ताविआ-२०१९/प्र.क्र.१६/का.१४४३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : 39 मार्च, २०२० 
वाचा 
नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक : ताविआ २०१९/ प्र.क्र. १६ /का.१४४३, 
दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०१९. 
शुध्दीपत्रक :- 
नागपूर शहरातील हजरतबाबा AGA यांचा ताजबाग येथील दर्ग्याच्या परिसराचा 
विकास करण्यासाठी “ताजबाग जिल्हा नागपूर विकास आराखड्यास” संदर्भाधीन शासन निर्णय 
दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये रु.३०.०० कोटी (रूपये तीस कोटी फक्त) निधी वितरित करण्यास 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


“रु.३०.०० कोटी (रूपये तीस कोटी फक्‍त)” या ऐवजी “रु.१५.०० कोटी (रुपये पंधरा कोटी फक्‍त )” 
असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५"/५/.॥१॥६/७७॥॥9.9०५९.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३३११७४०२०६३१६ असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Maya Roop 
Vasudeo 


Digitally signed by Maya Roop Vasudeo 
DN: 


(माया वासुदेव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत : तातडीच्या कार्यवाहीसाठी, 

१) विभागीय आयुक्‍्त,नागपूर विभाग,नागपूर, 
२) जिल्हाधिकारी, नागपूर, 


प्रत, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. पालकमंत्री, नागपूर जिल्हा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ताविआ-२०१९/प्र.क्र.१६/का.१४४३ 


५. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. राज्यमंत्री, वित्त व नियोजन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व संसद सदस्य 
८. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ),महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ),महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
११. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर. 
१२. जिल्हाधिकारी, नागपूर. 
१३. सभापती, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, प्रकल्प विभाग, दुसरा माळा,नागपूर सुधार 
प्रन्यास संकुल ,वेस्ट हायकोर्ट रोड, गोकुलपेठ, नागपूर ४४००१०. 
१४. आयुक्‍त, महानगरपालिका, नागपूर. 
१५. अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर. 
१६. वित्त विभाग ( व्यय-८) / ( व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
१७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नागपूर. 
१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
१९.नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती, का.१४४३,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


